महाराष्ट्र अभियांत्रिकी संशोधन संस्था (मेरी), नाशिक 
यांच्या अधिपत्याखालील मृद यांत्रिकी विभाग (रेफरल 
प्रयोगशाळा), मेरी, नाशिक व सामुग्री चाचणी विभाग 
(रेफरल प्रयोगशाळा), मेरी, नाशिक या विभागांच्या 
नावात बदल करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक:- आढावा-२०२१/प्र.क्र.9४/आस्था.(पुनर्रचना) 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२ 
दिनांक :- १४ मार्च, २०२२. 


वाचा:- १) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. टिआरडब्छठू-१०८३/सीआर-६११/८३/एडीएम-१, 

दि.०८/०३/१९८४. 

२) जलसंपदा विभाग, शासन परिपत्रक क्र.ई-प्रशा१०१३/(१९६/१३/ळपा-१, 
दि.१२/०६/२०१३ 

३) जलसंपदा विभाग, शासन निर्णय, क्र: मेरीबे-०११५/प्र.क्र.०१/२०१५/जसं(धोरण), 
दि.१४/०१/२०१५ 

४) महासंचालक, मेरी यांचे पत्र क्र. मसं/संप्रजसंसु/मअसंसं/आस्था-२/१७७/२०२१, 
दि.२३/११/२०२१. 


प्रस्तावना :- 


जलसंपदा विभागासमोरील आव्हाने व विभागाने ठरविलेली उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी संदर्भ 


क्र.३ येथील शासन निर्णयान्वये संशोधन व विकास क्षेत्रात काम करणाऱ्या विविध कार्यालयाची 


पुनर्रचना तसेच कार्यप्रकारात बदल करण्यात आळे आहेत. सदर झासन निर्णयातील तरतूदीनुसार 


अधीक्षक अभियंता, महाराष्ट्र अभियांत्रिकी संशोधन संस्था (मेरी),नाशिक यांच्या अधिपत्याखालील 


सामुग्री चाचणी विभाग व मृद चाचणी विभाग हे अधीक्षक अभियंता (मेरी), नाशिक यांच्या 


नियंत्रणाखाली रेफरल प्रयोगशाळा, मेरी, नाशिक म्हणून कार्यरत होते. सदर दोन्ही विभाग 


स्वतंत्ररित्या कार्यरत आहेत. परंतु, सदर विभागांची नावे सारखीच असल्याने दैनंदिन कामामध्ये संभ्रम 


निर्माण होत असल्याने त्यांच्या नावात बदल करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः आढावा-२०२१/प्र.क्र.७४/आस्था.(पुनर्रचना) 


शासन निर्णय :- 


महासंचालक (संकल्पन, प्रशिक्षण, जलविज्ञान, संशोधन व सुरक्षितता), नाशिक यांच्या 


अधिपत्याखालील अधीक्षक अभियंता,महाराष्ट्र अभियांत्रिकी संशोधन संस्था (मेरी), नाशिक यांच्या 


अधिनस्त असलेल्या मृद चाचणी विभाग (रेफरल प्रयोगशाळा) मेरी, नाशिक व सामग्री चाचणी विभाग 


(रेफरल प्रयोगशाळा) मेरी, नाशिक या कार्यालयांच्या नावात खालीलप्रमाणे बदल करण्यास शासन 


मान्यता देण्यात येत आहे. 


अ.क्र कार्यालयाचे जुने | दि.१४/०१/२०१५च्या नवीन नाव 
नाव शा.नि. नुसार नाव मराठी इंग्रजी 

7 मृद यांत्रिकी रेफरल प्रयोगशाळा,  ।मृद चाचणी विभाग, | Soil Testing Division, 
विभाग क्र.१, मेरी, | मेरी, नाशिक महाराष्ट्र अभियांत्रिकी | Maharashtra 
नाशिक संगोधन. . रांस्था, | 7000४ | Bosca 

> | Institute, Nashik - 4 
नाशिक - 8 

२ सामग्री चाचणी =| Sees vara, ।सामुग्री चाचणी | Material Testing 
विभाग, मेरी, मेरी, नाशिक विभाग, महाराष्ट्र ला 1) 
नाशिक अभियांत्रिकी संशोधन (7067० 


Institute, Nashik - 4 
संस्था, नाशिक - ४ 


२. उपरोक्त बदल हे खालील अटींच्या अधीन राहून करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


१. सदर कार्यालयाच्या मुख्यालयात, कार्यप्रकारात व रचनेत कोणताही बदल करण्यात येऊ 
नये. 


२. नावातील बदलामुळे कोणताही अतिरिक्‍त खर्च शासनावर पडणार नाही, याची दक्षता 


घेण्यात यावी. 


2: मुदतवाढीचे प्रस्ताव सादर करताना कार्यालयाच्या नावात आवश्‍यक तो बदल करुन 


मुदतवाढीचे प्रस्ताव शासनास सादर करावेत. 


४. कार्यालयाच्या नावात बदल झाल्याने नवीन नावानुसार “नियंत्रक अधिकारी” व “आहरण व 


संवितरण अधिकारी” यांच्या नावात आवश्‍यकतेनुसार बदल करण्यात यावेत. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः आढावा-२०२१/प्र.क्र.9४/आस्था.(पुनर्रचना) 


३. सदर शासन निर्णयानुसार नावात होणाऱ्या बदलाबाबतची आवऱ्यक ती सर्व कार्यवाही संबंधित 


कार्यालयाने करावी व केलेल्या कार्यवाहीचा अनुपालन अहवाल झासनास त्वरीत सादर करावा. 


8. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२२०३१४१६२५४८३३२७ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


igitally signed by SHAILA BABAN YADAV 
=IN, o=GOVER 


Di 
DN: c: INMENT OF MAHARASHTRA, ou=WATER 
RES( *ARTMENT, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
25: bi ७५0: 
55९5801 , 
pseudonyr E9BF2549554875691C6300C3F682524A 1406B3, 
seri 7C9B1A66011D10F7F68624DB9044C98 
AT4 n=SHAILA BABAN YADAV 
Date: 2022.03.14 22 +05'30' 
(शैला ब. यादव) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


१. अ.मु.स/प्र.स/सचिव (ज.सं.प्र.व विकास), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
२. सचिव (ज.सं.व्य. व लाक्षेवि), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

३. सचिव (प्रकल्प समन्वय), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

४. महालेखापाल १/२, महाराष्ट्र राज्य (लेखा व अनुज्ञेयता) मुंबई/ नागपूर 

५. महालेखापाल १/ २, महाराष्ट्र राज्य (लेखापरीक्षा) मुंबई/ नागपूर 

६. संचालक, लेखा व कोषागारे, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

७. महासंचालक, संकल्पन, प्रशिक्षण, जलविज्ञान, संशोधन व सुरक्षितता, नाशिक. 
८. सर्व कार्यकारी संचालक, पाटबंधारे विकास महामंडळ 

९. सह सचिव (सेवा)/ उप सचिव (आस्था)/उप सचिव (प्रशा), जलसंपदा विभाग,मंत्रालय, मुंबई. 
१०. अधीक्षक अभियंता, महाराष्ट्र अभियांत्रिकी संशोधन संस्था, नाशिक. 
११. कार्यकारी अभियंता, प्रशासन संगणकीकरण विभाग, पुणे. 

(कार्यालयाच्या नावात होणाऱ्या बदलाची नोंद घेण्यास्तव अग्रेषित) 

१२. कार्यासन आस्थापना (पुनर्रचना) संग्रहार्थ. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


